कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र 
कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नतीने दिलेली 
पदस्थापना बदलून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.३६/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १३ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्रक्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 

३) शासन आदेश क्र.कृषिआ-१०२१/प्र.क्र.११०/१६ओे, दि.१८.०१.२०२२ 

8) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप/पदो./आस्था-४/१९४८६/२०२२, दि.३१.०५.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००-१,१२,४००) या संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात त्यांना वाटप 
झालेल्या महसूली विभागात उपरोक्‍त दि.१८.०१.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 
आली आहे. 
२.  श्री.उध्दव शामराव काळे, कृषि पर्यवेक्षक हे दिव्यांग प्रवर्गातील असल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा 
गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नती देताना नागपूर महसुली विभागात देण्यात आलेली पदस्थापना बदलून 
अमरावती विभागात पदस्थापना देण्याबाबत विनंती केली होती. श्री.काळे यांनी महसुली विभाग बदलून 
देणेबाबत सादर केलेले दस्तऐवज, कृषि आयुक्‍तालयाचा अहवाल आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अभिप्रायांच्या आधारे, या शासन निर्णयान्वये श्री.उध्दव शामराव काळे यांना शासन मान्यतेनुसार नागपूरऐवजी 
अमरावती हा महसुली विभाग बदळून देण्यात येत आहे आणि दि.१८.०१.२०२२ च्या आदेशात अंशत: बदल 
करुन श्री.काळे यांना खालीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. नाव व सध्याची पदस्थापना वाटप केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 

क्र महसुली विभाग 

षे श्री.उध्दव शामराव काळे, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी, अधिकारी कार्यालय, मेहकर 
मेहकर जि.बुलढाणा जि.बुलढाणा (रिक्‍त पदी) 


२. पदोन्नतीसंदर्भातील उपरोक्‍त दि.१८.०१.२०२२ रोजीच्या शासन आदेशातील उर्वरीत अटी व शार्ती 
श्री.उध्दव शामराव काळे यांना लागू राहतील. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्याने तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 


४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०२२/प्र.क्र.३६/१६ओ 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२१३१७१०४७८७०१ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने apne ee ae 


AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e3e9ce591/82 
BA N D E KA R 6d8193080c68a08b8, postalCode=400032, st=Maharasht 


serial I Number=E40A063B6B4E8F59F91F350AA6FEC292A55DBSBF 


DESHMUKH 2. = =~~COSF 
(सरिता बांदेकर-देशामुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स. 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 

८. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 

९. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

११. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 

१२. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१३. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. सर्व संबंधित अधिकारी 

१५. निवड नस्ती /१६अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


